भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यांकरिता 
घेण्यात येणा-या विभागीय परीक्षेच्या 
कार्यपद्धतीत व अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्र, क्रमांक: आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक: २०.०८.२०२४. 


संदर्भ : 9 शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः:आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, 
दिनांक १०.०१.२०१९. 

२) शासन पूरकपत्र, गृह विभाग, क्रमांक: आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, 
दिनांक २९.०३.२०२२. 

३) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

यांचे पत्र क्रमांक प्रशि/परीक्षा-२/भापोसे/वि.प./६५२/२०१६-४१६, 
दिनांक ०३.०४.२०२४. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, दिनांक 
१०.०१.२०१९, यासोबतच्या परिशिष्टातील “PAPER NO. 02” या शीर्षकाऐवजी “PAPER 
NO. 02 - Minor Acts (With Book)” अशी सुधारणा, याद्वारे, करण्यात येत आहे. 


2. हे शासन शुद्धीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्यांचा सांकेतांक २०२४०८२०१६१३५६१५२९ असा आहे. हे 
शासन शुद्धीपत्र डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP GORAKHNATH 
DHAKANE 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री, गृह यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुबई. 
) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


निवड नस्ती, पोल-१. 


